राज्यातील सागरी मत्स्य उत्पादनात 
वाढ करण्यासाठी सागरी/ निमखारे 
क्षेत्रात पिंजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन 
करण्याबाबत धोरण - शुध्दीपत्रक.. 


महाराष्ट्र शासन 


कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- मत्स्यवि ११२०/प्र.क्र.२०१/पदुम-१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 


मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ फेब्रुवारी, २०२३ 


संदर्भ :- कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. मत्स्यवि ११२०/प्र.क्र.२०१/पदुम-१४, 


दिनांक २४/०१/२०२३ 


शुध्दीपत्रक :- 


खालीलप्रमाणे - 


संदर्भाधीन दिनांक २४/०१/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.३ मधील (३.६)(४) 


जलक्षेत्रार आधारित असेल व ठरवलेली फी खालीलप्रमाणे असेल : 


खुल्या सागरी पिंजरा मत्स्यपालनासाठी परवाना दिलेले क्षेत्र पाण्याच्या एकूण 


अ.क्र क्षेत्र आकारण्यात येणारे शुल्क अनामत रक्‍कम 
१) ५०० चौरस मीटर पर्यंत रू.५००/- प्रती वर्ष रू.५०००/- 

२) ५००-१००० चौरस मीटर पर्यंत रू.१०००/- प्रती वर्ष रू.१००००/- 

3) 40000-20000 चौरस मीटर पर्यंत | रू.२०००/- प्रती वर्ष रू.२००००/- 

8) 20000-Yoooo चौरस मीटर पर्यंत | रू.४०००/- प्रती वर्ष रू.४००००/- 


ऐवजी 


खुल्या सागरी पिंजरा मत्स्यपालनासाठी परवाना दिलेले क्षेत्र पाण्याच्या एकूण जलक्षेत्रावर 


आधारित असेल व ठरवलेली फी खालीलप्रमाणे असेल : 


अ.क्र क्षेत्र आकारण्यात येणारे शुल्क अनामत रक्‍कम 
१) ५०० चौरस मीटर पर्यंत रू.५००/- प्रती वर्ष रू.५०००/- 

२) ५००-१००० चौरस मीटर पर्यंत रू.१०००/- प्रती वर्ष रू.१००००/- 

३) १०००-२००० चौरस मीटर पर्यंत । रू.२०००/- प्रती वर्ष रू.२००००/- 

8) 2000-Yooo चौरस मीटर पर्यंत | रू.४०००/- प्रती वर्ष रू.४००००/- 


असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मत्स्यवि ११२०/प्र.क्र.२०१/पदुम-१४ 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/959॥॥9.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा सांकेतांक २०२३०२२४१७१५३५०२०१ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANJAY 
JAGANNATH 
SAVANE 


24388 


(सं. ज. सवने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत :- 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

. मा.मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 

. मा.मंत्री (मत्स्यव्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव 

. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्राळय (पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय), 

कृषि भवन, नवी दिल्ली 

५. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई 

७. अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

८.सचिव (सहकार), मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११. प्रादेशिक उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद/लातूर/अमरावती/नागपूर. 

१२. सर्व सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय 

१३. महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 

१४. अधिदान व लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१७. सर्व उपकोषागार अधिकारी 

१८. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नविन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई 

१९. राष्ट्रीय मत्स्यजिवी सहकारी संघ, नवी दिल्ली (Fishcopfea), ७ सरिता विहार 
इंस्टीटयुडानल एरिया, नवी दिल्ली- ११० ०७७. 

२०. कक्ष अधिकारी- १२/१४/१६ 

२१. निवडनस्ती. 


०८ Av AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


